अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुविनि-२०१८/प्र.क्र.२३६/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०१८. 


संदर्भ:- शासन निर्णय क्र. मुविनि-२०१५/प्र.क्र.२२/ऊर्जा-५ दि.१० ऑगस्ट, २०१८ 
ज्ञापन :- 


उपरोक्त विषयास अनुसरुन कळविण्यात येते की, मुख्य विद्युत निरीक्षक हे पद उपरोक्‍त शासन 
निर्णयान्वये नव्याने निर्माण करण्यात आले आहे. सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सद्यस्थितीत अधिक्षक 
अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आला आहे. 
२. श्री. संदीप पाटील हे मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग या पदावर कार्यरत असून 
त्यांचा प्रशासकीय अनुभव लक्षात घेता सदर पदाच्या समकक्ष मुख्य विद्युत निरीक्षक या पदाचा अतिरिक्‍त 
कार्यभार प्रशासकीय दृष्टया त्यांच्याकडे सोपविण्यात येत असून श्री. संदीप पाटील यांनी सदर पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार हा स्वत: चा कार्यभार सांभाळून पुढील आदेश होईपर्यंत पाहावा. 
३. श्री. सुहास बागडे, अधिक्षक अभियंता, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मुंबई यांनी श्री. संदीप पाटील, 
मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्याकडे मुख्य विद्युत निरीक्षक पदाचा कार्यभार 
देऊन अधिक्षक अभियंता, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मुंबई या पदावर कार्यरत राहावे. 

सदर ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८१२२७१७२३४७६६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Prashant Pundalik Badg 


Pp h f Maharashtra, ou=Industry Energy And 
rasnant Pf त वकक कचा लाची 
2.5.4.20: 6 labOcaff4e0f24ac492ed7902d55ccf49e93124a5c13271 
33a6da9db8c748, 
IN iber=ec955e2d360e1 fddb6abac58a90741 905 3b. bSdb 
Pundalik Badgeri dg eer ge reese 
D. 2018.12.27 17:28:30 +05'30' 
(प्र.पुं.बडगेरी) 
शासनाचे उपसचिव 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. मा.मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (ऊर्जा), मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (सा.बां.वि.), मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०१८/प्र.क्र.२३६/ऊर्जा-५ 


९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा )महाराष्ट्र-१, मुंबई Yoo ०२०. 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप/राळेवि-१), मुंबई 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

१३. निवासी लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 

१४. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण 
चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू), मुंबई-(७१. 

१५. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 

१६. अधिक्षक अभियंता, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण 
चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू), मुंबई-७१ 

१७. निवडनस्ती- ऊर्जा-५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


